RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 
Reg. No. MCS/ 173 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार- अ 


वर्ष २ , अंक १०८ ] 


मंगळवार , डिसेंबर ६ , २०१६ / अग्रहायण १५ , शके १९ ३८ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १६० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 


( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


अल्पसंख्याक विकास विभाग , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२. दिनांक ६ डिसेंबर, २०१६ . 


वक्फ अधिनियम , 


१ ९९५. 


- 


क्र . वक्फ २०० ९ - प्र.क्र .१०५ -कार्यासन- ४. 


रोजी महाराष्ट्र 


वक्फ अधिनियम , १९९ ५ (१ ९९ ५ चा ४३) च्या कलम ४ मधील तरतुदींअन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या व या संदर्भात प्राप्त असलेल्या इतर सर्व 
शक्तींचा वापर करून तसेच , शासन अधिसूचना, अल्पसंख्याक विकास विभाग , क्र . वक्फ २०० ९-प्र.क्र .१०५-कार्यासन-४ , दिनांक २० ऑक्टोबर, 
२०१० अधिक्रमित करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अशा औकाफ , वक्फ संस्था आणि वक्फ मालमत्ता 

( १ ) ज्या महाराष्ट्र राज्यात दिनांक १ जानेवारी, १९९ ६ रोजी अस्तित्वात होत्या तथापि यापुर्वीच्या सर्व्हेक्षणामध्ये त्यांचा समावेश करण्यात 
आलेला नव्हता ; आणि 

( २ ) ज्या दिनांक १ जानेवारी , १ ९९ ६ नंतर अस्तित्वात आलेल्या आहेत आणि / किंवा ज्या दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१५ 

राज्यात अस्तित्वात आहेत . 
यांचे सर्वेक्षण करण्याकरिता 

( १ ) जमाबंदी आयुक्त व संचालक , भूमि अभिलेख , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांची औकाफ चे सर्व्हेक्षण आयुक्त म्हणून ; 
( २) राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांची त्यांच्या संबंधित जिल्ह्यासाठी औकाफ चे अतिरिक्त सर्वेक्षण आयुक्त म्हणून ; आणि 
( ३) राज्यातील सर्व तालुक्यांचेतहसिलदार यांची त्यांच्या संबंधित तालुक्यासाठी औकाफ चे सहायक सर्व्हेक्षण आयुक्त म्हणून ;नियुक्ती 
करीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्याम तागडे , 
प्रधान सचिव . 


भाग चार - अ -१६०-१ . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , डिसेंबर ६, २०१६ / अग्रहायण १५ , शके १९ ३८ 


MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

Madam Cama Marg, HutatmaRajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai-400 032. Dated the 6th December, 2016 . 


WAKF ACT, 1995. 


No. Wakf 2009 -C.R.105 -Desk - 4. 


In Exercise of the powers conferred by Section 4 of the Wakf Act, 1995 (43 of 1995 ) and of all other powers 
enabling it in this behalf and in supersession of the Government Notification , Minorities Development Department, 
No.Wakf 2009 -C.R . 105 -Desk -4 , dated the 20th October, 2010 , the GovernmentofMaharashtra hereby appoints 


( 1 ) the Settlement Commissioner and Director Land Records , Maharashtra State , Pune as Survey 
Commissioner of Auqafs ; 


(2 ) the Additional Collectors of all Districts in the State as Additional Survey Commissioners ofAugafs for their 
respective districts ; and 


(3 ) the Tahsildars of all Talukas as Assistant Survey Commissioners ofAuqafs for their respective talukas ; 


for conducting the survey ofthe Auqafs , Waqf Insitutions and Waqfproperties 


( 1) which were existing on the 1st day of January, 1996 in the State of Maharashtra, however were not included 
in the previous survey ; and 

(2 ) which came into existence after the 1st day of January, 1996 and / or are existing on the 31st day of 
December, 2015 in the State ofMaharashtra . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SHYAM TAGADE , 
Principal Secretary 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


